शशिकला क्षयरोग आरोग्य धाम रुग्णालय 
जयसिंगपूर जि. कोल्हापूर येथील 
रुग्णालयामध्ये पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी 
आहार सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१८१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/कक्षभांडार/आहारसेवा/प्रदे/प्रमा/२२/१९७३०-३४/२२ 
दि.०३.०६.२०२२ 


प्रस्तावना : 

शशिकला क्षयरोग आरोग्य धाम, रुग्णालय जयसिंगपूर जि. कोल्हापूर येथे पुरविण्यात 
आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची माहे मार्च,२०१८ ते मार्च, २०२२ या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा 
करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

शशिकला क्षयरोग आरोग्य धाम, जयसिंगपूर जि. कोल्हापूर येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी 
आहार सेवेची माहे मार्च,२०१८ ते मार्च,२०२२ या कालावधीतील रु.३१,८५,४२२/- इतक्या रक्कमेचे 
प्रलंबित देयके अदा करण्यास खालील प्रमाणे कार्येत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


कालावधी पुरवठादाराचे नाव एकूण रक्‍कम 
मार्च, २०१८ ते मार्च, २०१९ | मे.डी.एम.एंटरप्रायजेस, मुंबई १३,९९,१०४/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१८१/आरोग्य ३ 


कालावधी पुरवठादाराचे नाव एकूण रक्‍कम 
एप्रिळ,२०१९ ते मार्च, | मे.डी.एम.एंटरप्रायजेस, मुंबई १०,०१,८४२/- 
२०२० 
फेब्रु., २०२१ ते मार्च,२०२१ | मे. अंजुम महिला बचतगट कोल्हापूर | ९१,८७२/- 
एप्रिल, २०२१ ते A a महिला बचतगट कोल्हापूर । ६,९२,६०४/- 
मार्च,२०२२ 
एकूण ३१,८५,४२२/- 


ल्प 
— 


यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


टी 


सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पाळन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 
राहील. 


सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आळे नसल्याची 
खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 


AN 
~~ 


४) लवकरात लवकर निविदा प्रक्रियेद्वारे नवीन पुरवठादार निश्चित करण्याच्या अटीच्या अधिन 
राहुन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर खर्च मागणी क्र.१ मुख्य लेखाशिर्ष- २२१० वैदयकीय व सार्वजनिक आरोग्य - ६ 
सार्वजनिक आरोग्य - १०१, रोग प्रतिबंध व रोग नियंत्रण - (०४) (09) क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्य धामे 
सांकेतांक क्रमांक २२१० ०१९१ लेखाशिर्षांतर्गत बाब क्र. १९ आहार सेवा अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या 
निधीमधून भागविण्यात यावा. 


२. सदर झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, 
२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 
त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१८१/आरोग्य ३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१२१४३५२३४९१७ असा आहे. आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
D ) F F > A K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed5012a776 


NIVARTTI टुर वकत अ 0०07945१6006:092 1913300140806 
KENDRE i ei 
(दीपक केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, कोल्हापूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, कोल्हापूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. कोल्हापूर. 
वैद्यकीय अधिक्षक, शशिकला क्षयरोग आरोग्य धाम, जयसिंगपूर जि. कोल्हापूर 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


eo (२ ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


